“संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील 
अतिक्रमणाबाबत याचिका क्रमांक ३०५/१९९५ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय 
उद्यान, बोरीवली साठी पदांची निर्मिती” या योजने अंतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील 
१ अस्थायी पद सन २०२३-२०२४ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.५८/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३ 
१. झासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, दिनांक १३.०९.२०१९ 
२. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, दिनांक २१.०९.२०२१. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६२/फ-१, दिनांक १७.०३.२०२२. 
४. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६२/फ-१, दिनांक १६.०९.२०२२. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०२(२२-२३)/१८२, दिनांक १७.०१.२०२३. 
६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

“संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील अतिक्रमणाबाबत याचिका क्रमांक ३०५/१९९५ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली साठी पदांची निर्मिती” या 
योजने अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाला सन २०२२-२०२३ 
मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 

२. आता, संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील अतिक्रमणाबाबत याचिका क्रमांक 
३०५/१९९५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली साठी 
पदांची निर्मिती” या योजने अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी 
पदाला सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.५८/फ-१ 
शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ६ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील 
अतिक्रमणाबाबत याचिका क्रमांक ३०५/१९९५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी 
राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली साठी पदांची निर्मिती” या योजने अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक 
वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाला सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील अतिक्रमणाबाबत याचिका क्रमांक ३०५/१९९५ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली साठी पदांची निर्मिती” या 
योजने अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाच्या आस्थापनेवर 
होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वन संरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, 
(०१) प्रशासन व संरक्षण, (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६००९६)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५५/.॥89॥8॥859॥[॥9.9५०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१८०३०८०६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, eee ताया 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AN 


S | D D E S H TU KA RA M ID FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dc40890d791d11b 1 e6bae88da5 2eabb63f1f3ab6258c 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
AWA R D E KA R serial INumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1D 
S BODD8E284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM 


SAWARDEKAR 
Date: 2023.03.13 18:07:47 +05'30" 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


